वांग मध्यम प्रकल्प, ता. पाटण, जि. 
सातारा -पाचवी सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१९/( प्र.क्र. १०६/१९)/ मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९सप्टेंबर,२०१९. 


संदर्भ:- 9) शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएजजी १०८५/३४/(१२०/८५)/जसंअ, दि. ३१/१०/१९९५ 

२) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ मकृखोविमं/निर्णय क्र. 
मप्र-६/२०२/(२६६/२००२)/७८५३, दि. १०/१०/२००२. 

३) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ मकृखोविमं/निर्णय क्र. 
मप्र-६/२०४/(३९३/२००४)/३६२६, दि. ०५/०५/२००५. 

४) शासन निर्णय क्र. वांग-सुप्रमा/२००८/(२११/०८)/मध्यम प्रकल्प, दि. २३/०३/२००९. 

५) शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०१५/५६४/(प्र.क्र. ३७१/१५)/म.प्र. दि. १०/११/२०१७. 

६) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांचे पत्र 
क्र.मकृखोविम/०३/(३७८/२०१८)/प्रबां५/२५०५, दि.१५/०५/२०१९. 

७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक व्यअस-२०१९/प्र.क्र.४२/अर्थ-२ 

दिनांक १७/०९/२०१९. 


प्रस्तावना:- 
वांग मध्यम प्रकल्प हा महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत वांग नदीवर मौजे 
मराठवाडी, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा या गावाजवळ १२०० मीटर लांबीचे माती धरण व ५५.५० 
मीटर लांबीचा ओगी पद्धतीचा सांडवा बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत कालवे नसून को.प. 
बंधा-यातून उपसा सिंचनाद्वारे ६२०० हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर प्रकल्प 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अंतर्गत -उर्वरित महाराष्ट्र*्या प्रदेशात आहे. वांग नदीवर Yo 
कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे शासनामार्फत बांधून लाभधारक शेतक-यांनी स्वखर्चाने उपसा सिंचन 
योजनेद्वारे पाणी घेऊन ६२०० हेक्‍टर सिचनक्षेत्रास लाभ देणे नियोजित आहे. प्रकल्पात कालवे प्रस्तावित 
नाहीत. 
वांग मध्यम प्रकल्पास संदर्भ क्र. १ नुसार सन १९९३-९४ चे दरसूचीवर आधारीत रू. ८१.४६ कोटी 
इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता, संदर्भ क्र.२ नुसार सन १९९९-०० चे दरसूचीवर आधारीत रू. 
२०९.११ कोटी इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता, संदर्भ क्र. 3 नुसार सन २००३-०४ चे 
दरसूचीवर आधारीत रू. २२७.९७ कोटी इतक्या रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता, संदर्भ क्र. 
४ नुसार सन २००५-०६ चे दरसूचीवर आधारीत रू. २३५.९१ कोटी इतक्या रकमेस तृतीय सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे, संदर्भ क्र. ५ नुसार सन २०११-१२ चे दरसूचीवर 
आधारीत रू. ३०४.०५कोटी इतक्या रकमेस चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे संदर्भीय पत्र क्रमांक ६ 
अन्वये सन २०१७-१८ चे दरसूचीवर आधारीत रु. ५९४.२५ कोटी किंमतीचा पाचवा सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव मंजुरीस्तव शासनास सादर केला आहे. या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : सुप्रमा-२०१९/( प्र.क्र. १०६/१९)/ मध्यम प्रकल्प. 


शासन निर्णय :- 


या निर्णयाव्दारे वांग मध्यम प्रकल्प, ता. पाटण, जि. सातारा या प्रकल्पाच्या सन २०१७-१८ च्या 
दरसूचीवर आधारीत रूपये ५९४.२५ कोटी (रूपये पाचशे चौ-याण्णव कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) इतक्या 
किंमतीच्या पाचव्या सुधारीत प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी 
रूपये ५३७.६९ कोटी कामाप्रित्यर्थ व रूपये ५६.५६ कोटी अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष 
निहाय तरतुदींचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे. 


२. या योजनेस प्रदान केलेली पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये 
अनुक्रमांक ११/ २०१९ वर नोंदवण्यात आली आहे. 


३. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतूदीच्या मर्यादेत पूर्ण 
करण्यात यावे. 


४. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक- आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) 
योजनांतर्गत,(०२)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास या महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच 
६२९) या लेखाशिर्षाखाली खर्च टाकावा व त्याखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


५.१) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे प्रकल्प कार्यान्वयीकरण्याच्या विविध टप्यावर झालेल्या 
अनियमितता नियमित केल्या आहेत असे म्हणता धरता येणार नाही. 

५.२) या प्रकल्पाबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे चालू 

ठेवावी. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही 

बाधा पोहचणार नाही. 

५.३) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अश्या नवीन घटकांचा झासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात Vardar 

करण्यात येऊ नये. 

५.४) प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता 

जास्तीत जास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व 

त्यानुसार कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 

५.५) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी 

वितरणअथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, ७/७ ची 

मार्गदर्शक तत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे 

अंबलबजावणी करण्यात यावी. 

५.६) मंजूर प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा अधिक खर्च शासन मान्यतेविना केला असल्यास प्रथमत: 

जबाबदारी निश्चित करून खर्च नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

५.७ आवर्यकतेनुसार केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता घेण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४) , अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १०८/२०१९ 
दिनांक३०/०८/२०१९, वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१२) , अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २३८/२०१९, दिनांक 
०६/०९/२०१९ व संदर्भीय पत्र क्रमांक ७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या व्यय- अग्रक्रम समितीच्या 
दिनांक ०६/०९/२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 
पृष्ठ४पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक : सुप्रमा-२०१९/( प्र.क्र. १०६/१९)/ मध्यम प्रकल्प. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९१९१३०१५९९४२७ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dharane Mallikarjun lrappa 


DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Water Resources 

D h a fa n e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=42153c779eba7d6ca17364b6d37857b105b20a01d36 

‘ ‘ ¢767¢7ed1d7d278837bd7, 

M a | | | ka ry Uu n | fa p p a serialNumber=8a9bdce987e3 1fe4e079969a0eb7 1 bce94df0fe9 
84bd752cc203bcd86349bbb5, cn=Dharane Mallikarjun lrappa 
Date: 2019.09.19 13:07:48 +05'30' 

सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा (म.ई.धरणे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, सहपत्रांसह :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१२) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
१३) मुख्य अभियंता (द.व प्र] व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 
१५)उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/ळपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६)आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७)अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा. 
१८)कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, सातारा. 
१९)वित्त विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


११ 


अल... i अल अककके 


२०)नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४) मंत्रालय, मुंबई. 
२१)मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक : सुप्रमा-२०१९/( प्र.क्र. १०६/१९)/ मध्यम प्रकल्प. 


वांग मध्यम प्रकल्प, ता. पाटण, जि.सातारा 
पाचवी सुप्रमा उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१९/( प्र.क्र. १०६/१९)/ मध्यम प्रकल्प दि. १९/०९/२०१९ चे 


सहपत्र. 
(किंमत रुपये लक्ष) 
उपशीर्ष पाचव्या सुप्रमा नुसार तरतुद 
ए - प्राथमिक ७१.५५३ 
बी-भूसंपादन 
धरण भूसंपादन २५६३.९०० 
पुनर्वसन २५६२२.५२० 
बी-भूसंपादन एकूण २८१८६.४२० 
सी-कामे 
मातीधरण १२१५१.६६५ 
संधानक धरण ८६१७.५९७ 
सी-कामे एकुण २०७६९.२६२ 
डी-रेग्युलेटर 
I.C.P.O. २३९७.४७६ 
को.प.बंधारे १९९८.८०० 
डी-रेग्युलेटर एकुण ४३९६.२७६ 
के-बिल्डींग ५३.०८२ 
एम- वृक्षारोपण २२.९९१ 
ओ-संकिर्ण ९०.१८० 
पी-देखभाल १२९.१७० 
क्यु- स्पे.टी.अंड पी १४.२६९ 
आर- दळणवळण ३६.२४१ 
एकूण कामे ५३७६९.४४४ 
ईटीपी चार्जस: ४५५१.५४० 
इतर चार्जेस: ११०४.१८८ 
एकूण एकंदर ५९४२५.१७२ 


पृष्ठ४पैकी४ 


